राज्यातील सहकारी संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध 
पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधासाठी 
प्रतिलिटर रुपये ५/- अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमएलके-२०२३/प्र.क्र.११५/पदुम-८(ई.क्र.9१६७५७) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: १६ मार्च, २०२४ 


वाचा: 
१. शासन निर्णय क्रमांक: एमएलके- २०२४/प्र.क्र.११५/पदुम-८. दि. ०५.०१.२०२४ 
२. शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: एमएलके- २०२३/प्र.क्र.११५/पदुम-८. दि. २६.०२.२०२४ 
३. शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: एमएलके-२०२३/प्र.क्र.११५/पदुम-८(ई.क्र.9७१६७५७) दि. 94.03.2028 


प्रस्तावना:- 


मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सहकारी संघ व खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा 
करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधासाठी किमान रूपये २५/- इतका भाव अदा करण्याबाबत वाचा क्र. ३ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी व मा. मंत्री, 
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास यांचे निर्देशानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


वाचा क्र. ३ येथील शासन शुद्धीपत्रक या शुद्धिपत्रकान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६१४५६३७४६०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASHWINI BHIMRAO 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा. मंत्री पदुम/मा. राज्यमंत्री पदुम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र राज्य 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव (पदु) यांचे स्वीय सहायक कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, WMA, पुणे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. आयुक्त, दुग्ध व्यवसायविकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, गोरेगांव, मुंबई 

११. प्रादेशिक Wass सहआयुक्त, सर्व 

१२. जिल्हा पश्ञुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व 

१३. प्रादेशिक दुग्ध व्यवसायविकास अधिकारी सर्व. 

१४. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सर्व 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती/पदुम-८ 


